डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतंर्गत 
सन२०२२-२३ मधील मदरशांना सन २०२३-२४ मधील 
तरतूदीतून निधी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ०६ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा: 
) शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 
२) शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६, दि. १७.५.२०२२. 
३) शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६, दि. २९.७.२०२२. 
) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे, यांचे पत्र क्र. जिनिस /अविवि / का.४ / 
२०२२-२३/२४०२, दि. २.११.२०२२, व दि. २.१.२०२३. 
७ जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२३ / 
जिनिसऔ / अल्पसंख्यांक प्रस्ताव / कावि-४५, दि. ६.१.२०२३व दि.१६.१.२०२३. 
८) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. अजिद/ गृह / कक्ष १४ (४) / 
कावि-९३ / २०२२, दि. २५.११.२०२२. 
९) शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६, दि. ३१.३.२०२३. 
qo) शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६, दि. ३१.५.२०२३. 
११) शासननिर्णयक्रमांकः अविवि-२०२३/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६, दि. ३.१०.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु या 
विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेशा घेणाऱ्या इ. ९वी, १०वी, ११वी, व १२ वीतील तसेच 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक 
गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन, त्यांची रोजगारक्षमता वाढून, आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत व्हावी, यादृष्टीने 
मदरझशांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी 
अनुदान देण्याची, डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक:- 
अविवि-२०१० / प्र.क्र.१५२ / १० / का-६, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.सदर 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या 
समितीद्वारे अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या मदरसांना अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 
शासन निर्णय:- 


१. सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता संबंधीत जिल्हास्तरिय समितीद्वारे अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या १३६ 
FERIA एकूण रु. ५,४०,७०,०००/- (रूपये पाच कोटी चाळीस लाख सत्तर हजार फक्त) इतके अनुदान मंजूर 
करण्यास EIR शासन मान्यता देण्यात येत आहे.सदर पात्र मदरशांची संख्या आणि त्यांना वितरित करण्यात 
येणाऱ्या अनुदानाची रक्‍कम यांचा जिल्हानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हानिहाय मदरशांची संख्या व अनुदानाची रक्‍कम . 


अ.क्र जिल्हा मदरशांची मंजूर अनुदान (रुपये लाखात) 
संख्या 
(१) (२) (३) (४) 
ठाणे ४५ १,८९,५०,०००/- 
औरंगाबाद (संभाजीनगर) ७४ २,८३,४०,०००/- 
नागपूर १७ ६७,८०,०००/- 
एकूण १३६ ५,४०,७०,०००/- 


२. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्ह्यांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले 
अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (8)5)आहरित करून संवितरित करण्यासही 
याहृवारे मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत 
केलेले त्याच्या कार्यालयातील इतर अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे शासन स्तरावर मान्य 
करण्यात आलेली रक्कम संबंधित मदरहांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. gr जमा करावी, 
आणि उर्वरित रक्‍कम शासकीय कोषागारात जमा करावी. 

3. या योजनेंतर्गत मदरशांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरशांनी निधी खर्ची टाकावा. 

४. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित मदरझांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून 
तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे आणि त्यानंतर अनुदानाच्या 
विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सर्व संबंधित मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास लवकरात लवकर सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक:-एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, 
१९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा ASA SH शासनास सादर करावा. तसेच सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाचा संबंधित लेखाशिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल दिनांक ३० सप्टेंबर, 2023 पर्यंत 
शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

द. शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोंबर, २०१३ मधील प्रतुत योजनेच्या अटी व शरर्तीमधील अनुक्रमांक ८ 
अनुसार मदरझांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक मुल्यमापन 
करतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांची लेखी / तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल प्रत्येक मे महिन्यामध्ये 
शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


६. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, (०१) (३१) राज्यातील 
नोंदणीकत मदरझांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांना वेतनासाठी “सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम), (२२३५ बी २२७ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)- या लेखाशिर्षाखाली या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२३-२४ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

८. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३० /२०१३ /विनियम भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका भाग-१ अन्वये प्रशासनिक विभागास 
प्रापत झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१०१३३९७९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MEGHANA प orem OHASHI NOR 


5.4.20=d29224e30812c4523eedb32c54f5cbc27548f81 ccf656192 
b6d735115afldfb8, postalCode=400032, st=Mah: 


lal 
D625CF85C370BB4C35F332D5F95 1FOASCD61FADS 
DDF056809A969BFDD9FDB7DA, cn=MEGHANA GAURAV SHINDE 


2023.11.08 16:52:02 +05'30' 


(मेघना गौ. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
५) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) महालेखापाल 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल 2 (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, औरंगाबाद (संभाजीनगर) व नागपूर. 
१२. जिल्हाधिकारी, ठाणे, औरंगाबाद (संभाजीनगर) व नागपूर. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, औरंगाबाद (संभाजीनगर) व नागपूर. 
१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, ठाणे, औरंगाबाद (संभाजीनगर) व नागपूर. 
१५.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, औरंगाबाद (संभाजीनगर) व नागपूर. 
१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ दि. ६.११.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र. 


मदरशांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान 


(रूपये) 


पायाभूत 
सुविधा 


॑थालळय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदयार्थीसंख्या 


कोकण विभाग, 


जिल्हा- ठाणे 


जमीयत अहले हदीस ट्रस्ट, ५४९, जुना ठाणे रोड, ता. 
भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचाळित जैद बिन साबित 
शोबा-ए-तजवयीद, अमिन बाग, कटई, खाडीपार, 
भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


GR+39=83 


सलमान अल फारशी ऐज्युकेहनल अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, मकसूद नगर, नेमन बिल्डींग, कौसा- मुंब्रा, 
जि. ठाणे. द्वारे संचालित मदरसा सलमान फारशी 
मकसूद नगर, नेमन बिल्डिंग, कौसा मुंब्रा, जि. ठाणे. 


१९५००० 


५०००० 


२००००० 


४४५००० 


१२६--२७5१५३ 


जुलफिकार अहमद मुख्तार एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, कल्याण रोड, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा जामे सिबनान, 
डोंगरपाडा,चाविद्रां, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


५९--२९5८८ 


दारूल उलुम दीवानशाह ट्रस्ट, ५९८, BAS नगर, 
दरगाह रोड, भिवंडी, जि. ठाणे. द्वारे संचालित दारूल 
उलुम दीवानश्ाह मदरसा, ५९८, अशरफ नगर, 
दरगाह रोड, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


३१--८५-११६ 


मीम brea, भिवंडी, नारपाली, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा इमाम हुसैन मनसुराबाद, 
नायगांव, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


३२--६२-९४ 


एम.एन.एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, भिवंडी, जि. 
ठाणे द्वारे संचालित मदरसा अल Hole , कोनगांव, 
ता. भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


३५--८२-११७ 


मीम फाऊडेठान, भिवंडी, नारपाली, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा फैजान-ए-तय्यबा, आजमी 
नगर, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


५८--२७-5८५ 


एम.एन.एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, भिवंडी, जि. 
ठाणे द्वारे संचालित मदरसा अल- फलाह, 
लिलबानात, कोनगांव, ता. भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


३६--८५२१२१ 


हेप्पी-टू-हेल्थ फाऊडेशन, अलमदनी कॉम्पलेक्स, 
भुसार Heese, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित 
मदरसा रजा-ए-दलाही, गायत्री नगर, पहाडी, 
चाविंद्रा, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


G84+32=84 


लेटस एज्युकेशन फाऊडेडन, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा मदरसातूल कुरान व सुन्नाह 
लिलबनात डावले गांव, भारत गिर कंपनी, कौसा- 
मुंब्रा, जि. ठाणे. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


२६--२६-5५२ 


by १ 


हेप्पी-टू-हेल्थ फाऊडेशन, अलमदनी कॉम्पलेक्स, 
भुसार मोहल्लाह, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित 
मदरसा फैजाने-आले रसूल, नुरी नगर, शांती नगर, 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


८७--२७-८४ 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


भिवंडी, जि. ठाणे. 


92 


लेटस एज्युकेशन HHS, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा मरकझ उवै बिन कब 
लित्तहफीझूल कुरआनउल करीम, चाळ नं. ३, डावले 
गांव, भारत गिर कंपनीजवळ, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


२२--२८3५० 


१३ 


हेप्पी-टू-हेल्थ फाऊडेशन, अलमदनी कॉम्पलेक्स, 
भुसार मोहल्लाह, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित 
मदरसा फैजान-ए-ताज शरिअह, अन्सार नगर, 
भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


३१--६१३९२ 


१४8 


लेटस एज्युकेशन HHS, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसातुल GA व सुन्नाह 
लिलबनात, Sac गांव, भारत गिर कंपनीजवळ, 
कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


२४--२३5४७ 


१५ 


हेप्पी-टू-हेल्थ फाऊडेशन, अलमदनी कॉम्पलेक्स, 
भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा हुब्बे मुस्तफा, 
अवाचित पाडा, निजामपूरा, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


44+30=Cy 


१६ 


होम ऑफ पेस फाऊडेंशन, नेरूळ, नवी मुंबई. द्वारे 
संचालित मदरसा आयशा लिलबनात, सेक्टर ११, 
नेंरूळ, नवी मुंबई. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


४६--२८-७४ 


१७ 


हप्पी-टू-हेल्थ फाऊडेशन, अलमदनी PISA, 
भुसार मोहल्लाह, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित 
मदरसा रजा-ए-मुस्तफा, गायत्रीनगर, पहाडी, 
चाविंद्रा, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६५--२६-३९१ 


१८ 


अल एहसान HHS, लेक प्लाझा, कौसा-मुंब्रा, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा दारूल तालीम, लेक 
प्लाझा, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


२२--२१-3४३ 


१९ 


हप्पी-टू-हेल्थ फाऊडेंशन, अलमदनी कॉम्पलेक्स, 
भुसार मोहल्लाह, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित 
मदरसा फैजान-ए-मुप्ती-ए-आजाम, फातमा नगर, 
नायगांव, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


८९--२८5८७ 


अल एहसान HHS, लेक प्लाझा, कौसा-मुंब्रा, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा दारूल स्सलाम, लेक 
प्लाझा, कौसा-मुंब्रा, जि. ठाणे. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


20+20=v0 


२१ 


अविस्कार एज्युकेडहन सोसायटी, जुनी मच्छली 
मार्केट, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा 
मकतब अहले सुननह, हाफिज नगर, रोड भिवंडी, 
जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


२३२--५९<९१ 


२२ 


होम ऑफ पेस फाऊडेंशन, नेरूळ, नवी मुंबई. द्वारे 
संचालित मदरसा तुल फुरकान, सेक्टर-११, नेरूळ, 
नवी मुंबई. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


४९--३२८२ 


२३ 


दारूल SGA नुर ई-मोहम्मदी, असोसिएडान, मुंब्रा, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित दारूल उलुम नुर ई- 
मोहम्मदी, शिवाजीनगर, माधुरी निवास, दरगाह रोड, 
मुंब्रा, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


00+(90=(90 


28 


एम एज्युकेशन अँन्ड GA, सुरज चौक, ठाकूर 
पाडा, मुंब्रा, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा तालीमुल 
कुरान, सुरज चौक, ठाकूरपाडा, मुंब्रा,जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


23+400=23 


RY 


एम एज्युकेशन अँन्ड कुरान, सुरज चौक, ठाकूर पाडा, 


२००००० 


५००० 


६०००० 


२६५००० 


23+400=23 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


मुंब्रा, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा मोहम्मदीया, 
सुलतान मंझील, तळ मजला, मुंब्रा,जि. ठाणे. 


२६ 


एम.एन.एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, भिवंडी, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा तालीमुल ईस्लाम, 
जी-७, ८, डपींग मैदान, राम नगर, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६द--२४3८९ 


२७ 


अविस्कार एज्युकेडहन सोसायटी, जुनी मच्छली 
मार्केट, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित अल 
जामिअतूल जसिमिया, हंडी कंपाऊंड, ता.भिवंडी, जि. 
ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


५४--३६5९० 


RC 


एम.एन.एज्युकेशनल Bes वेलफेअर ट्रस्ट, भिवंडी, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा आयशा लिलबनात, 
नागांव, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


६३--२२-८५ 


२९ 


मीम फाऊडेठान, भिवंडी, नारपाली, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा Wyss वरा, फातमा नगर, 
नायगांव, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


4E4+39=C9 


एम.एन.एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, भिवंडी, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा रहेमनि्यॉ, नागांव, 
भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६द--२४3८९ 


39 


साइका एज्युकेशन फाऊडेंडन, कारीवली 
रोड,गौरीपाडा, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित 
जामिअ फारूकिया, हंडी कंपाऊंड, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६५--३४३९९ 


३२ 


एम.एन.एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, भिवंडी, 
जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा तुल फुरकान, 
भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


६द--२४3८९ 


33 


साइका Wr woe, कारीवली रोड, 
गौरीपाडा, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा 
फैजान-ए-गुलडान देवनगर, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


पुणुक र्त 


२४ 


एम.एन.एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, भिवंडी, 
जि. ठाणे द्वारे संचाळित मदरसा सिहिके अकबर, 
नागांव, ता.भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


६५--२३3८८ 


२३५ 


अविस्कार एज्युकेडहन सोसायटी, जुनी मच्छली 
मार्केट, भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित मदरसा तुल 
मदिना, धामणकर नाका, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६३--३३३९६ 


३६ 


एम.एन.एज्युकेशनळ अन्ड वेलफेअर ट्रस्ट, 
ता.भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचाळित मदरसा खालिद 
बिन वलिद, ता.भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६0४--२२३5८७ 


३७ 


जुलफिकार अहमद मुख्तार एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, कल्याण रोड, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा हजरत सय्यद, ख्वाजा 
बंदानवाज, औचितपाडा, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


£6४--२८-९२ 


२८ 


जुलफिकार अहमद मुख्तार एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, कल्याण रोड, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित फैजान-ए-निजामी अरबी मदरसा, 
किदवाई नगर, नायगांव, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६३--२८३९१ 


३९ 


जुलफिकार अहमद मुख्तार एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, कल्याण रोड, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा अबू हुरेरा, चाविद्रां, ता.भिवंडी, 
जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


५७--२६3८३ 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


Vo 


जमियत अहले हदीस ट्रस्ट भिंवडी, ५४९, जुना ठाणे 
रोड, जि. ठाणे द्वारे संचालित महद मुंबारक बिन हुवैल 
शोबा-ए-हिष्ज, अमीन बाग, ores, खाडीपार, ता. 
भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६२--२८-९० 


४१ 


जुलफिकार अहमद मुख्तार एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, कल्याण रोड, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा अता-ए-गरीब नवाज, न्यु. 
आझाद नगर, शांतीनगर, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


G0+30=80 


BR 


जमियत अहले हदीस ट्रस्ट भिवडी, ५४९, जुना ठाणे 
रोड, जि. ठाणे द्वारे संचालित कुललिअह अ-डशरिअह, 
अमीनबाग, खोणी, खाडीपार, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


१६०००० 


४१०००० 


०0--८७--८७ 


83 


जुलफिकार अहमद मुख्तार एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, कल्याण रोड, भिवंडी, जि. ठाणे 
द्वारे संचालित मदरसा बरकत , निअर मेट्रो होटेल, 
नंदी नाका, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६१--२७-८८ 


BB 


जमियत अहले हदीस SK, ५४९, जुना ठाणे रोड, ता. 
भिवंडी, जि. ठाणे द्वारे संचालित जामिअतुत तौहिद, 
७८६, अमीनबाग, कटई, खाडीपार, भिवंडी, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


५९--२९5८८ 


BY 


सलमान अल फारशी ऐज्युकेहनल अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, मकसूद नगर, मेमन बिल्डींग, कौसा, ठाणे, 
जि.ठाणे. द्वारे संचालित मदरसा माहाद GAY सलमा, 
मकसूद नगर, नेमन बिल्डिंग, कौसा मुंब्रा, जि. ठाणे. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१४६--२२-१६८ 


एकूण रू.१,८९,५०,०००/- 


८९,९५,००० 


१७५५००० 


८२,००,००० 


१८९५०००० 


औरंगाबाद विभाग. 


, जि. औरंगाबाद 


बाद 


i फरोग उर्दु अखलियती ख्वातीन ए fea अमानुल्ला 


वाचनालय, जालना, द्वारे संचालित मदरसा जामिया 
रजिया बराय खवातिन कौसरपार्क, नारेगाव, ता.जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


६०००० 


२६५००० 


१४--१७--३१ 


. अंजुमन दावत ए इस्लाम औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


द्वारे संचालित मदरसा रिजवान, रोशन गेट, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


५०--७०२>१२० 


. काफिल एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 


रहेमानिया कॉलनी, ता. जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
महादुल अन्वर अरबी मदरसा, हाफिज गसजिद , 
फतेसिंगपुरा, पाण्याच्या टाकीजवळ, रहेमानिया 
कॉलनी, औरंगाबाद, ता. जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


४५--२७२७२ 


. काफिल एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 


रहेमानिया कॉलनी, ता. जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
फैज ए रहेमान अरबी मदरसा, रहेमानिया कॉलनी, 
औरंगाबाद, ता. जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


५४--३६३९० 


| उमरबिन खताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, ता. 


कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा हजरत 
खतिब बीन वलीद, बेलंगाव रोड, ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१६०--३४२१६३ 


| आम्रपाळी सेवाभावी शिक्षण 


प्रसारक मंडळ, 
औरंगाबाद,जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


०0--१२०--१२० 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


तालीमुळ कुराण, मिडवाय पास, औरंगाबाद,जि. 
औरंगाबाद. 


७. आम्रपाली सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, | २००००० ५००० २००००० ४०0५००० ००--११९--११९ 
औरंगाबाद,जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मिल्लत 
अरबी मदरसा, शिवगाव, ता. वैजापुर, जि. औरंगाबाद. 


८. आम्रपाली सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, | २००००० ५००० २००००० ४०0५००० ००--११९--११९ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित खाजा 
अरबी मदरसा, एकतानगर, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


९. आम्रपाळी सेवाभावी शिक्षण प्रसारक मंडळ, | २००००० ५००० २००००० ४०0५००० ००--११८-११८६ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मा. अमिना 
अरबी मदरसा, तिडी, ता. वैजापुर, जि. औरंगाबाद. 


i तनविर एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, HAS, | २००००० ५००० | २००००० ४०५००० ३८--६२१०० 
ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित दारूल 
उलुम औरंगजेब आलमगिर रह. मोताला रोड, कन्नड, 
ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


i शे.खुलसिंग एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | २००००० ५००० | १४०००० ३४५००० ८२--०० 5८२ 
Ret , ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
दारूल उलुम असाबे सुप्फा, Rel, ता.कन्नड, जि. 
औरंगाबाद. 


i शे.खुलसिंग एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर सोसायटी, | २००००० ५००० ६०००० २६५००० ५--००--२५ 
Ret , ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
फातिमातुओहरा, एकतानगर, शकर कारखाना, 
ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


श्‌ मदरसा दारूल उलुम मोहम्मदीया अल इशाअत| २००००० ५००० | २००००० ४०५००० 3४--८७ २१२१ 
एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा जामिया तुस्सासालिहात, 
पिंपळवाडी, ता.पैठण, जि. औरंगाबाद. 


i उत्सव बहुउद्‌हेशिय सेवाभावी संस्था, औरंगाबाद, जि.। २००००० | ५०००० १४०००० ३९०००० ४--२७५१ 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा जामिया कादरिया 
बुऱ्हाण-उल-उलुम, इमामवाडा, लाल हवेली, 
खुलताबाद, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. 


॥ नुर-ए-हिदायत एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी,| २००००० | ५००० २००००० ४०५००० ५०--७५२१२५ 
नायगाव, भिकापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा अरबिया दिनिया pega, नायगांव, 
भिकापूर, ता. जि. औरंगाबाद. 


i अल एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, ढोरेगाव,| २००००० | ५०००० २००००० ४५०००० १४४--५६5२०० 
ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित जामिया 
खतिजतुल कुबरा, लिलबनात, ढोरेगाव, ता.गंगापूर, 
जि. औरंगाबाद. 


॥। अलहुदा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, २००००० | ५००० १२०००० ३२५००० ५८--००-5५८ 
ढोरेगाव, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा अरबिया आयशा लिलबनात, शोंदूरवाडा, 
ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 


i म. मोहिद्दीन साहाब Bg एज्युकेशन सोसायटी, २००००० ५००० १२०००० ३२५००० १९--२८४७ 
सुलतानपुर, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा जैनब उलुम, सूलतानपुर, ता. 
खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


। द्‌ 


नुर-ए-हिदायत एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
नायगाव, भिकापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा अरबिया नुरूलहुदा, लिलबनात, नायगाव 
रोड, ता. जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


&8+S$0= 943 


Qq 


मदरसा दारूल उलुम मोहम्मदीया अल इशात 
एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 
द्वारे संचालित मदरसा जिनतुल-कुराआन- 
लिलबनात, चितेगांव, पैठण रोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


34+04=990 


२ ७ 


दारूल उलुम जगलिया एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, कागजीपुरा, ता. खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम 
जगलिया, कागजीपुरा, ता. खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


२५--२४3४९ 


24 


उत्सव बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा जामिया उम्मुल 
मोमीनीन हजरत जव्हेरिया लिलबनात, पिरबावडा, 
ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


२३१--७४-१०५ 


२२ 


स्टेट एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, राजाराय, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद ER संचालित अबुल 
हसन अरबी मदरसा, हर्सुल, ता.औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


४६--४८२९४ 


२१ 


हजरत आयशा सिद्दीकी रजि. दहु. wah 
सोसायटी, आडूळ, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा अल बनात हजरत आयशा सिद्दीकी, 
मु.पो.आडूळ, ता.पैठण, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


२३५--८०२११५ 


२५ 


पर्ल एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, पैठण गेट, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित दारूल 
उलुम नोमानिया मदरसा, गट नं.२३३, हर्सुल, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


33+80=C0 


24 


हजरत आयेशा Reet रजि. बहुउद्देशिय 
एज्युकेशनल सोसायटी, आडूळ, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित शिक्षण विभाग अलिमियत आयशा, मु.पो. 
आडुळ, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


२३५--८१२११६ 


QU 


अंजुमन सफीया लील बनात एज्यूकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, बालानगर, पैठण, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा अरबिया तजविदुल 
कुरआन, पानवाडी, ता.फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


३४--३२२3६६ 


Rd 


ग्रंथमित्र सार्वजनिक वाचनालय, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम, 
faq नगर, सावंगी, नायगाव रोड, ता.जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१२३--२४--१४७ 


२९ 


अबुल हसन एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
वाळूंज, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा वाजे रशिद, जुना गोंडा, ता. जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


६४--३४२९८ 


३६ 


दारूल उलुम अस्साहब-ए- सुप्फा मदरसा मस्जिद, 
गट नं.८९, पडेगाव, कांसबरी दर्ग्याजवळ, ता.जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित दारूल उलुम अस्साहब ए- 
सुप्फा मदरसा मस्जिद, गट नं.८९, पडेगाव, कांसबरी 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


३७--१८-५५ 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


दर्ग्याजवळ, ता. जि. औरंगाबाद. 


3 ७ 


Reo डेव्हलपर्मेट कॉन्सीलळ, जिल्हाधिकारी 
कार्यालयासमोर, लेबर कॉलनी, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम, 
सावंगी, नायगाव रोड, ता. जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


२२--२५-3४७ 


३३ 


उमरबिन Wis वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
पो.वडाळी, ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालितमदरसा हव्वालील बनात, कुंजखेडा, 
कुंजखेडा, ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


९०--००२२९० 


34 


उमरबिन Wis वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कुंजखेडा, पो.वडाळी, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा SOAS HAT सारोळा, ता. जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


६०००० 


२६५००० 


५४--००२२५४ 


3% 


मरकज-ए-ईस्लामी सलीमियॉ. एज्युकेडान अँन्ड 
वेलफेअर ट्रस्ट, मंगरूळ फाटा, ता. सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल कुरआन, 
मंगरूळ फाटा, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


9 20400=420 


3 YW 


मरकज-ए-ईस्लामी सलीमियॉ. एज्युकेडान अँन्ड 
वेलफेअर ट्रस्ट, मंगरूळ फाटा, ता.सिल़लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचाळित मदरसा मरकजे इस्लामी 
सलीमिया, मंगरूळ फाटा, ता. सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


RS G+OO=R2SG 


३६ 


मरकज-ए-ईस्लामी सलीमियॉ. एज्युकेडान अँन्ड 
वेलफेअर ट्रस्ट, मंगरूळ फाटा, ता.सिल़लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित दारूल कुतुब, मंगरूळ 
फाटा, ता.सिल़ोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१०४--१०३२२०७ 


२ 


मरकज-ए-ईस्लामी सलीमियॉ. एज्युकेशन अँन्ड 
वेलफेअर ट्रस्ट, मंगरूळ फाटा, ता.सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित जामिया राबीया लिलबनात, 
(मुलींचा मदरसा), मंगरूळ फाटा, ता.सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


४५७--००->४५७ 


3 


इदगाह मस्जिद व दिनी दर्शगाह रहेमानिया, कन्नड, 
जि. औरंगाबादद्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम 
रहेमानिया, कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


८०--४६-१२६ 


२३९ 


जामिया इस्लामिया नुरूल इस्लाम एज्युकेशनल अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, धामणगांव, ता. फुलंब्री, 
जि.औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा जामिया 
इस्लामिया नुरूल इस्लाम एज्युकेशनल अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, धामणगांव, ता.फुलंब्री, जि. 
औरगांबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


२५--६७३९२ 


ताळीमुळ कुरआन, वेलफेअर ट्रस्ट, निबांयती, 
ता.सोयगाव, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
इसलाहुल बनात, निबांयती,ता.सोयगाव, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१५२--००-5१५२ 


ग fe 


ताळीमुळ कुरआन, वेलफेअर ट्रस्ट, निबांयती, 
ता.सोयगाव, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
तालिमुळ कुरआन, निबांयती,ता.सोयगाव, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


W4+2I=E 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


४२ 


मदरसा अरबिया खैरूल उलुम सोसायटी, गंगापूर, 
ता. जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा अरबिया 
खैरूल उलुम, गंगापूर, ता. जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१३१--९२-3२२२३ 


83 


युवा सेवा संस्था, बायजीपुरा, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मा बानो दिनीयात मदरसा, 
कवडगाव, ता. जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


८९--४८२१०७ 


४१ 


मुस्कान एज्युकेशन Hoe, जहागिर कॉलनी, 
हर्सुल, ता.जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मुस्कान 
अरबी मदरसा, कोलठाणवाडी रोड, हर्सुल, ता. जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


६०००० 


२६५००० 


२१--२२-5४४ 


मसिहा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर पब्लीक ट्रस्ट, 
किराडपुरा, ता. जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
जवेरिया अरबी मदरसा, किराडपूरा, औरंगाबाद, 
ता.जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


६प--३६१०१ 


vq 


उमरबिन Wis वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कुंजखेडा, पो.वडाळी, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा हफसाबिंन्ते उमर, कुंजखेडा, ता. 
कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


ARE+OO= ARE 


४५ 


सदा ए-कासिम एज्युकेशनल अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, तांडा बाजार, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल उलुम इमामे रब्बानी व 
जामियातुळ मोमिनात, मु.पो.तांडाबाजार, ता. 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. 


q 


200000 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


३०--६८२९८ 


vd 


अंजुमन सफीया लील बनात एज्यूकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, बालानगर, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा अरबिया जिया-उल 
उलूम, कसाबखेडा, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


vo+99=999 


४९ 


मदरसा दारूल SSA मोहम्मदीया अल इशझ्ाअत 
एज्युकेशन सोसायटी, चितेंगाव, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा अब्दुला दिन-ए- 
मोहम्मद, मु.पो.लोहगांव, ता.पैठण, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


३८--६२-१०० 


षु | 


हनफिया एज्युकेडहान अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
अरबिया फैज -ए-उमर दिन खताब लिलबनात 
मस्जिद हनफिया, अबरार कॉलनी, पळशी रोड, 
मिसारवाडी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


२२--२८5५० 


षु ६ 


उत्सव बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा जामिया उम्मुल 
मोमीनीन हजरत सफिया लिलबनात, इलाही मस्जिद, 
नारेगाव, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


२६५२८५४ 


षु 1 


अंजुमन सफीया लील बनात एज्यूकेडान अन्ड 
वेळफेअर सोसायटी, बालानगर, ता.पैठण, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा हजरत सय्यदा 
खनसालीत बनात, मु. खडकनारळा, पो. राजंणगाव, 
ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


२५--२७5५२ 


द्र 


राहत एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, औबाद, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा हजरत सुमैय्या 
तालीमुल बनात, अंभई, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


११७--००-११७ 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


५ शोंदुरवाडा एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी,| २००००० | ५००० २००००० ४०५००० ७८--९३5१७१ 
शेंदूरवाडा, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा हजरत उबैय बिन कअब, शोंदुरवाडा, ता. 
गंगापुर, जि. औरंगाबाद. 


५५ इरफान एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर सोसायटी,| २००००० | ५००० २००००० ४०५००० ६०--३७२९७ 
मिटमिटा, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित यतिमखाना 
जामिया फैज-ए-कासिम कासमबरी, दरगाह, पेडगांव, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


५४ इरफान एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर सोसायटी,| २००००० | ५००० २००००० ४०५००० ५०--८१२१३१ 
मिटमिटा, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालितमदरसा 
इसलाहुल बनात, तालीमाबाद, मिटमिटा,जि. 
औरंगाबाद. 


५ एम.के. एज्युकेशनलअँन्ड वेलफेअर सोसायटी,| २००००० | ५००० २००००० ४०५००० ४७--८०--१२७ 
आसीफीया कॉलनी,जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा हजरत फातमतुज्जोहरा, लिलबनात, 
जटवाडा रोड, जि. औरंगाबाद. 


५१ अल हूदा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी,| २००००० | ५००० १२०००० ३२५००० ८०--००-८० 
ढोरेगाव, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा अरबिया फातमतुज्जोहरा, लिलबनात, 
गंगापूर, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 


५९ उत्सव बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, औरंगाबाद, जि.| २००००० | ५००० १४०००० ३४५००० २१--२४5४५ 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा अमरा बिन मालिक, 
अंबर हिल, जटवाडा रोड, ता.जि. औरंगाबाद. 


६१ उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा,| २००००० | ५००० २००००० ४०५००० 294+ 34=932 
कुंजखेडा, पो.वडाळी, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल कुरआन हिप्ज विभाग, 
कुंजखेडा, कुंजखेडा, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


६१ GRIT Wild वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा,| २००००० | ५००० २००००० ४०५००० ००--१२८-१२८ 
कुंजखेडा, पो.वडाळी, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा दारूळ हदीस आलिमियत विभाग, 
कुजंखेडा, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


६२ हमदाद-ए-गुरबा एज्युकेडानळ अँन्ड वेलफेअर| २००००० | ५००० १४०००० ३४५००० ३४--२४५८ 
सोसायटी, गल्ली नं.६, मुजीर कॉलनी, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम इखरा, 
यतीमखाना, बिसमिल्ला कॉलनी, गल्ली नं.%, 
मिसारवाडी, ता. जि. औरंगाबाद. 


६३ सौदागर एज्युकेशनवेलफेअर सोसायटी, Fed नगर,|| २००००० | ५०००० २००००० ४५०००० ७०--४०--११० 
ता.वैजापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
ताळीमुलळ कुरआन अन्ड wea लिलबनात, 
मिल्लतनगर, वैजापूर, ता. वैजापूर,जि. औरंगाबाद. 


६६ उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा,| २००००० | ५००० २००००० ४०५००० ८७--४२-१२९ 
कुंजखेडा, पो.वडाळी, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा जामिया उमरबिन खताब, 
कुजंखेडा, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


६५ राहत Wyre अन्ड वेलफेअर सोसायटी, || २००००० | ५०००० १६०००० ४१०००० ००--८१८१ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचाळित मदरसा 
शिक्षण विभाग, अलिमियत हजरत सुमैय्या , ता. 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


६६ 


रियल फ्रेश एज्युकेशन सामाजिक, सांस्कृतिक क्रीडा 
व व्यायाम संस्था, इंद्रानगर, बायजीपुरा, कुरेशी 
पॅलेशजवळ, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा फातेमातुज जोहरा, किराडपुरा, ता. 
जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


४०--००-२४० 


६ 


अंजुमन ए फालेह दारेन एज्युकेशन सोसायटी अँन्ड 
चॅरीटेबल ट्रस्ट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अरबिया फालेह, दारेन पटेळलनगर, 
नारेगांव, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


४१--७८-११९ 


&d 


मदरसा दारूल SSA मोहम्मदीया अल gansta 
एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम मोहम्मदीया, 
चितेगांव, पैठण रोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


४०--७९->११९ 


६९ 


अबुल हसन एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
वाळुंज, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
अबुल हसन अरबी मदरसा, वाळुंज, ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


३५--३८३७३ 


(9q 


मौलाना कासिम नानावती एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
अरबिया अन्सारी मदिना, गोलवाडी, ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


३४५००० 


३०--३८-६८ 


(99 


आदर्श एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल बनात, चारनेर, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


३२--५७3८९ 


Us 


उमरबिन Wis वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित जामिया 
खैरून्निसा गुलाम रसूल लिलबनात, बेलगांव रोड, 
वैजापूर, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१८०--००२१८० 


७३ 


आदर्श एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
उस्मान बिन अप्फान, भालगांव, ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


84+(90= 9494 


७१ 


रियल thar एज्युकेशन सामाजिक, सांस्कृतिक क्रीडा 
व व्यायाम संस्था, इंद्रानगर, बायजीपुरा, कुरेशी 
पॅलेशजवळ, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा जामियातूत तय्यबात, देवगांव, 
रंगारी, ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१२०००० 


३२५००० 


००--१०६२१०६ 


एकूण रूपये -२,८३,४०,०००/- 


१४८००००० 


८४२५०० 


92920000 


२८३४०००० 


al 


नागपूर विभाग, जिल्हा- नागपूर 


न 


दारूल उलुम नुरे महोमदी, बीबी कॉलनी, येरखेडा, 
कामठी, नागपूर, जि. नागपूर द्वारे संचालित दारूल 
उलुम नुरे महोमदी, बीबी कॉलनी, येरखेडा, कामठी, 
जि. नागपुर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


&1+80= 404 


मदरसा heyy इमाम बीबी कॉलोनी येरखेडा 
सोसायटी,नागपूर,ता.कामठी, जि. नागपूर द्वारे 
संचालित कंजुल इमाम बहूउद्देशिय सोसायटी संस्था, 


२००००० 


५०००० 


८०००० 


३३०००० 


00--४०-२४० 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


येरखेडा, ता.कामठी, जि. नागपुर. 


दारूल SSA हुजुर मुप्ती आजमे ए-हिंद,संघर्ष नगर, 
पीली नदी, जि.नागपुर द्वारे संचालित दारूल उलुम 
हुजुर मुपती आलम एज्युकेशन वेलफेअर सोसायटी, 
पीली नदी, नागपुर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


84+(90=494 


मदरसा दारूल उलुम सैलानी संघर्ष नगर, वाजरी ले- 
आऊट, जि.नागपुर द्वारे संचालित सैलानी एज्युकेशन 
अन्ड वेलफेअर सोसायटी, नागपुर, जि. नागपुर. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


५०--७५--१२५ 


षु f 


aes उलुम मोहम्मदिया डोबीनगर, मोमीनपुरा, 
नागपूर, जि.नागपुर द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम मोहम्मदिया, एज्युकेडान सोसायटी, डोबी नगर, 
मोमीनपुरा, नागपुर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


८२--३६5११८ 


मदरसा इदारा बाकायातुस सालेहात रजा-टाऊन, 
नाका नं. २, कामठी रोड, नागपूर, जि.नागपुर द्वारे 
संचालित फलाय इन्सानियत एज्युकेशन मल्टीपर्पज 
सोसायटी, नागपुर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


२०--१२६१४६ 


मदरसा दारुल उलुम You बगदाद रोशनबाग, 
खरबी ले आऊट, नागपूर, जि.नागपुर द्वारे संचालित 
मदरसा दारूल उलुम YR बगदाद एज्युकेशन 
सोसायटी, खरबी ले आऊट, नागपुर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


७१--५६०-२१२१ 


मदरसा जामेआ बरकाते रजा नुरी, आसी नगर, टेका, 
नागपूर, जि.नागपुर-१७ द्वारे संचालित जामेआ 
बरकाते रजा नुरी, आसी नगर, टेका, नागपुर, जि. 
नागपुर-१७. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


६१--६६5१२७ 


अलजामे अतुर रिजविया दारुल उलुम अमजदिया 
मदरसा बोथली, नागपूर, जि.नागपुर द्वारे संचालित 
अलजामे अतुर रिजविया दारूल उलुम अमजदिया, 
बोथली, जि. नागपुर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


४५--९७२१४२ 


i 


अलजामे age रिजविया दारुल उलुम अमजदिया 
मदरसा गाजाखेत, नागपूर, जि.नागपुर द्वारे संचालित 
अलजामे अतुर रिजविया दारूल उलुम अमजदिया, 
गाजाखेत, जि. नागपुर. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


S4+494= 420 


a १ 


जामेआ जवेरिया मदरसा, वांजरा, नागपूर, जि.नागपुर 
द्वारे संचालित दारूल उलुम फैजाम अहमद रजा 
सोसायटी, नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


५०--६२११२ 


92 


नुर ताज मदरसा निवासी, ९७, आदर्श नगर, 
एन.आय.टी. मैदानाजवळ, उमरेड रोड, नागपूर, 
जि.नागपुर द्वारे संचालित डी.एम.ए.व्ही.ए. सोसीत 
नागरीक समिती, नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


३२--५८३९० 


१३ 


मदरसा रजा दारुल यतामा, ताज नगर,टेका, नागपूर, 
जि.नागपुर द्वारे संचालित जामीया मुस्तफिया रजा 
दारूल युतामा सोसायटी, ताज नगर, टेका नाका, 
नागपूर, जि. नागपुर. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


&4+80=904 


43 


मदरसा जामीया दारुल उलुम गरीब नवाज तह 
हिंगणा, जि.नागपुर द्वारे संचालित मदरसा व मस्जीद 
जामीया दारूल उलुम गरीब नवाज तह, हिंगणा, जि. 
नागपुर. 


२००००० 


२००००० 


४००००० 


६९--५१-5१२० 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.३९/भाग-१/का-६ 


१५ | दारुल उलुम फैजाणे इमाम अहमद रजा मदरसा, नुरी| २००००० | ५००० | २००००० ४०५००० ४०५८०२२१२० 
चौक, भीलगाव रोड, वाजरी, नागपूर, जि.नागपुर द्वारे 
संचालित दारूल उलुम फैजाणे इमाम अहमद रजा 
नुरी चौक, vod रोड, वाजरा, नागपूर, जि. 
नागपुर. 
१६ | दारुल उलुम फैजाणे वारीसे पाक मदरसा, शारदा| २००००० २००००० ४००००० ९--७४5१०३ 
नगर, खरबी, नागपूर, जि.नागपुर द्वारे संचालित 
दारूल उलुम फैजाणे वारीसे पाक सामाजिक संस्था, 
शारदा नगर, खरबी, नागपूर, जि. नागपुर. 
१७ | दारुल उलुम सरकार ताजुल औलीया मदरसा, नई| २००००० | ५००० — | २००००० ४०५००० ६०--४२१०२ 
बस्ती, आझाद नगर, टेका नागपूर, जि.नागपुर द्वारे 
संचालित दारूल उलुम ताजुल औलीया संस्था, नई 
बस्ती, आझादनगर टेका, नागपूर, जि. नागपुर. 
एकूण रू.६७,८०,०००/- ३४,००,००० | १००००० | ३२८०००० ६७८०००० 
णस o<GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MEGHANA 252 2000202246308 2¢452Secdb32c545cbc27 5488165 


6192b6d7351 15af1dfb8, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


G A U J RAV S H | N D F serialNumber=D625CF85C370BB4C35F332D5F951FOA9CD61 
FADSDDF056809A969BFDD9FDB7DA, cn=MEGHANA 


GAURAV SHINDE 
Date: 2023.11.08 16:52:26 +05'30' 


(मेघना गौ. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


